यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
गोंदिया जिल्हयातील ५५२ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ प्र. क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक २४/१/२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र. क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ प्र. क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 
४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ प्र. क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 
५) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, गोंदिया यांचे क्र.८५, दि.१६.०१.२०२३ व क्र.१७७२, 
दि.२१.०६.२०२२ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील 
तरतुदींनुसार, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, गोंदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९.०३.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये प्रशासकीय मंजूरी 
दिलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावांचा अंतिम केलेला प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ 
च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
२. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ 
करीता गोंदिया जिल्ह्यातील ५५२ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) कार्योत्तर मान्यता 
आणि सदरहू लाभार्थ्यांकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.६,६२,४०,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी 
बासष्ठ लक्ष चाळीस हजार फक्त) व ४ टक्के प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) 
रु.२६,४९,६००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस लक्ष एकोणपन्नास हजार सहाशे फक्त) अज्ञा एकूण 
रु.६,८८,८९,६००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी अठ्याऐंशी लक्ष एकोणनव्वद हजार सहाशे फक्त) इतक्या 
निधीस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू निधीपैकी तूर्त रू.२,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये दोन 
कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत असून उर्वरित निधी या योजनेंतर्गत निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


oy यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट -अ मधील 442 वैयक्तिक 
घरकुल लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१. गोंदिया जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 
फक्‍त सोबत जोडण्यात आलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा 
लाभ अनुज्ञेय राहील. 

२. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 
अशाच व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

३. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच Ba लाभ अनुज्ञेय राहील दुसर्‍या व्यक्तीस लाभ 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक 
राहील. 

५. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील. 

६. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 
तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा 
व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास 
अशा व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 

८. जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भाधिन शासन निर्णय/शुद्धीपत्रकांतील अटी व aiid उल्लंघन होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. या प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, गोंदिया व सहायक 
आयुक्त, समाज कल्याण, गोंदिया यांची राहील. 

५. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, गोंदिया यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित 
यंत्रणेस वितरीत करावी. तसेच कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

&. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, गोंदिया व सहायक आयुक्‍त, 
समाज कल्याण, गोंदिया यांनी सर्व अटी व शातींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. तसेच याकरीता 
कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


छ. याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालळ व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


Qe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०८१२४५११४८३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


0 
KA | LAS TA RAC HA N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPART! 
2.5.4.20=2251a03d4696f35feb94e028547536fa68882bdecaab: 
105 


93cee29502d225f6286, postalCode=400032, st=Mah: 


SALU N KE INumber=35C845457FD4B891124529DBD2192A0E21273A 
D7339A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 
Date: 2023.11.08 12:44:34 +05'30° 
( छुक ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, गोंदिया. 
६. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
७. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), नागपूर. 
८. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया. 
९. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, गोंदिया. 
१०. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया. 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 
दिनांक :- ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 
परिशिष्ट-अ 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेतर्गत सन २०२३-२४ करीता HPA मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील ५५२ लाभार्थ्यांची यादी. 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 
[eect लेखराज रतनलाल सोनवाने गोंदिया 
व 
७ 
० गोरेगाव 
र गोरेगाव 
गोरेगाव 
कणा 
१४ नेतळलाल नारायण चाफेकर कटंगी गोरेगांव 
गोरेगाव 
तः गोरेगाव 
व 
र गोरेगाव 
i 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


रर 

z 

तिरोडा 

णः 

फर 
9 ब्को 

७४ |. अनन तुळझिरामकाकडे [ah 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 
a सडक अजुन 


णत अजुनी मोरगाव 
ळर 
अजय नांगो कांबळे अजुनी मोरगांव 
दुर्याधन रामा शहारे अजुनी मोरगांव 
रंजीतनांगो कांबळे 
०८ 
ळर 


८४ लहानू लक्ष्मण बावणे अर्जुनी मोरगांव 
aig मेश्राम 
८६ | चोपरान घुसाजीमेशरान 

हिवराज हर कुमरे 


z 
र्र 
र 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
= अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
ततर अजुनी नोरगाव 
8 aa 
अजुनी नोरगाव 
तष अजुनी नोरगाव 
ततर अजुनी मोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
करर अजुनी मोरगाव 
= 
र 
= 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


-0 
me) 
vo 


—O 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 
अजु मारग 


aR anaes 
वडर अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी मोरगाव 


राकेश दामाजी भोपे दाभना अजुनी मोरगांव 
घनऱ्याम सखाराम मेश्राम दाभना अजुनी मोरगांव 


दिनेश bard मानकर दाभना अर्जुनी मोरगांव 
१४८ रविद्र तुलाराम ars दाभना अर्जुनी मोरगांव 
खेमराज दामा भोपे दाभना अजुनी मोरगांव 


१५० रविद्र मार्तंड मेश्राम दाभना अर्जुनी मोरगांव 
छगन महागण कुंभरे दाभना अर्जुनी मोरगांव 


8 


iz 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


कः 
वह अ्ुनी मोरगाव 
धनराज कार काळे 
१८९ अमरचंद दामा कांबळे अजुंनी मोरगांव 
कर अनी मोरगाव 
अनी मोरगाव 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 


अजुनी नोरगाव 
अजुनी मोरगाव 
रक अजुनी नोरगाव 
अजुनी मोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी मोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


२३८ अजुनी नोरगाव 
a अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 

र 


Q 

२४ अजुनी मोरगांव 
२४ देवाजी शिवा गोंधळे अजुंनी मोरगांव 
४ 

२५ 


A 
ale 


२५० 


अर्जुनी मोरगांव 
दुर्योधन हरीचंद्र मेश्राम अर्जुनी मोरगांव 
सुकराम मोतीराम मेश्राम अर्जुनी मोरगांव 


२५१ 


२५२ 


गजानन शंकर मेश्राम माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव 


E 


अर्जुनी मोरगांव 
चितामण 


२५४ 


अजुनी नोरगाव 


२५५ 
२५ 


बालकदास मोताराम कोल्हे माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव 


२५७ 


: 
9 
९ 
३ 
त 
२५८ 
२५९ 
७) 
१ 
२ 
३ 
tof 


पुरूपराज महादेव सोनवाने अर्जुनी मोरगांव 


अजुनी मोरगाव 
र अजुनी मोरगाव 
र अजुनी नोरगाव 
र अजुनी मोरगाव 
र अजुनी मोरगाव 
र अजुनी मोरगाद 
२६५ | धनराज कुंजालाल सोनवाने अर्जुनी मोरगांव 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


& 
& 
& 
& 
& 


माधो शिवा गोधळे अजुनी मोरगांव 


सुकराम केवळराम मेश्राम माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव 


व सोनवाने 
अजुनी मोरगाव 
ल सोनवाने 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


अ. क्र. लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 
zt aa 
रळ 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 


अजुनी नोरगाव 
= अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
३ 
a ana 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी मोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
र 
र 
. Se 
वडेबाव 


८७ 
३८८ | आसा eee 
टर 
९० | नाजुक वडेबावस्टे 
रः स्टे 


८७ 
८८ 
८९ 
Ro 
९१ 
९२ 


ञालीकरामरिवराम गोन्ड 
विनोद बाबुराव सोनवाने 
सहदेव लहु सोनाने 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 


ठर अजुनी नोरगाव 
: 
20 
ana 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव 


अजुनी नोरगाव 
a 
Z ana 


z अजुनी नोरगाव 
अजुनी नोरगाव 
अजुनी मोरगाव 

= 

i 
सदादेव रामा चावरे 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव 

श्रीराम गोविदा मेश्राम 
४७१ आशिक धनराज मेश्राम 
दिलीप गोपाल चाचेरे 


उदोभान बळीराम मांढरे 


छगणबळोराम मांढरे [aed 


४७८ कष्णा विठोबा कांबळे 
४७९ जिगनेश चरणदास शोन्डे 
४८१ नानेश्वर रामु कांबळे 
४८२ लीलाधर मसा कांबळे 
४८४ चरणदास नकटु शोन्डे 
४८५ राजेश दादाजी SAM 
४८६ दुर्योधन कवळु शोन्डे 
४८८ अमरदास श्रावन कांबळे 
४९४ पांडुरंग शंकर मेश्राम 
माघो दाजी कोल्हे 
४९६ गणेश इकरू YAH 
TARTS TAT भुमके 
पितांबर माधो कोल्हे 


मारोती श्रावण मेश्राम 
राजकुमार नारायण सोनटक्के 


५०१ भागवत दाजी कोल्हे 
५०२ eda भरत सोनटक्के 


भोजराम श्रावण कोल्हे 


४९५ 


गावाचे नाव 
बाकक्‍्टी 
grec} 
बाकक्‍्टी 
grec} 
grec} 
बाकक्‍्टी 
बाकक्‍्टी 


अजुनी मोरगांव 
अजुंनी मोरगांव 
अजुंनी मोरगांव 
अजुनी मोरगांव 
sop मोरगांव 
अजुंनी मोरगांव 


बाराभाटी 
बाराभाटी 
बाराभाटी 
बाराभाटी 
बाराभाटी 
बाराभाटी 
नवेगांव बांध 
नवेगांव बांध 
नवेगांव बांध 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


बाक्‍्टी 
बाराभाटी 
बाराभाटी 
बाराभाटी 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 
५०६ 
५०७ 
र 


पतर अजुनी नोरगाव 
प अजुनी नोरगाव 
i अजुनी नोरगाव 
i aa 
i ana 
i अजुनी नोरगाव 
i अजुनी नोरगाव 
om ana 
पर” अजुनी नोरगाव 
फर 
पर अजुनी नोरगाव 
1 अजुनी नोरगाव 


im 


Guta तुळशिराम नेवारे 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव गावाचे नाव 


483 प्रकाश मनिराम मेश्राम आमगांव 


सोमा बकाराम कागदीमेश्राम 


अल्का कन्हैयालाल मेश्राम आमगांव 
५४६ । मैसुरगीरी बगवानगिरी रिधनार्थी आमगांव 
५४७ | सुरेद्रपुरी किसनपुरी गंगदर्याव कवडी आमगाव 
कवडी 


५४८ राजेडागीरी आसनगीरी क आमगांव 
| 
= 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
०२७५०४६१५६ OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


DN: c=IN, 

KAI LAS TA RAC H A N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba9 
3cee29502d225f6286, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S A L N K E serialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273A 

U D7339A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 
Date: 2023.11.08 12:44:59 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी २० 


